RNI No. MAHBILL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष २, 


अंक २६ ]] 


[ पृष्ठे ७ 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक एजीओ-२२१४ / १२१२ / प्र.क्र . १०३ / का - १.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व न्याय विभागाचे अधिपत्याखालील महाप्रशासक आणि शासकीय 
विश्वस्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ह्या कार्यालयाचे “ सहायक ” ( गट-क ) मधील पदांच्या सेवाभरतीचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत , 


जसे : 


“ 


सहायक ”, ( गट- क ) ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१६ असे 


१ . या नियमांना महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त , कार्यालयातील 
संबोधण्यात यावे. 


२ . 


“ 


या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर , 
( अ ) सहायक " म्हणजे कार्यालयाचे आस्थापनेवरील सहायक ; 
( ब ) “ लिपीक-टंकलेखक " म्हणजे कार्यालयाचे आस्थापनेवरील लिपीक -टंकलेखक 

( क ) “ विभाग ” म्हणजे संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ अन्वये बनविलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये 
निर्दिष्ट केलेला विधि व न्याय विभाग , ज्याचे प्रशासकीय अधिपत्याखाली कार्यालयाची आस्थापना कार्यरत आहे 
( ड ) “ शासन 

शासन ” म्हणजे महाराष्ट्र शासन ; 
( इ ) “ कार्यालय ” म्हणजे विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे 
कार्यालय . 


“ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, ऑक्टोबर ६-१२ , २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


४ . 


. 


३. कार्यालयातील “ सहायक ”, ( गट- क ) या पदावरील नेमणूक, “ लिपीक-टंकलेखक " पद धारण करणाऱ्या व सदर पदावर किमान 
३ वर्षेनियमित सेवा झालेल्या व्यक्तींमधून, ज्येष्ठता अधीन पात्रता या आधारावर पात्र ठरविलेल्या योग्य व्यक्तीस पदोन्नतीने करता येईल. 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने मराठी व हिंदी भाषा परीक्षेविषयी केलेल्या नियमानुसार , जर ती व्यक्ती 
अगोदरच या परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट दिलेली नसेल तर, या परीक्षा उत्तीर्णहोणे आवश्यक राहील. 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी 
विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेंद्र द. सावंत , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


३ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक एजीओ-२२१४ /१२१२ / प्र.क्र . १०३/ का - १.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व न्याय विभागाचे अधिपत्याखालील महाप्रशासक आणि शासकीय 
विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ह्या कार्यालयाचे “ अधीक्षक ” ( गट -ब ) ( अराजपत्रित) पदांच्या सेवाभरतीचेविनियमन करणारे पुढील नियम करीत 


~ 


आहेत : 


१ . या नियमांना महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त , महाराष्ट्र राज्य, कार्यालयातील “ अधीक्षक ", ( गट- ब) ( अराजपत्रित ) ( सेवाप्रवेश) 
नियम, २०१६ असे संबोधण्यात यावे. 


२ . 


.. 


या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर , 
( अ ) “ सहायक ” म्हणजे कार्यालयाचे आस्थापनेवरील सहायक ; 

( ब ) “ विभाग ” म्हणजे संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ अन्वये बनविलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये 
निर्दिष्ट केलेला विधि व न्याय विभाग, ज्याचे प्रशासकीय अधिपत्याखाली कार्यालयाची आस्थापना कार्यरत आहे 
( क ) 

शासन ” म्हणजे महाराष्ट्र शासन ; 
( ड) “ कार्यालय ” म्हणजे विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
कार्यालय . 

( इ ) “ अधीक्षक ” म्हणजे कार्यालयाचे आस्थापनेवरील अधीक्षक . 


३ . 


४ . 


. 


कार्यालयातील “ अधीक्षक ”, ( गट -ब ) ( अराजपत्रित) या पदावरील नेमणूक , “ सहायक " पद धारण करणाऱ्या व या पदावर किमान 
५ वर्षे नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या योग्य व्यक्तीच्या ज्येष्ठता अधीन पात्रता निकषावर पदोन्नतीने करता येईल . 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने मराठी व हिंदी भाषा परीक्षेविषयी केलेल्या नियमानुसार, जर ती व्यक्ती 
अगोदरच या परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट दिलेली नसेल तर, या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी 
विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजेंद्र द . सावंत , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, ऑक्टोबर ६-१२ , २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 

आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१६ / २३३६ / प्र.क्र . ५९८ / म-१.– महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ (१८९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की TATA 
CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ४,३०,००० ( रुपये चार लाख तीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक 
शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 

यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


१ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, ऑक्टोबर ६-१२ , २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 

आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१६ /२३३५ / प्र.क्र . ५ ९ ७/ म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की TATA 
CAPITAL HOUSING FINANCIAL LIMITED यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये २५,००० (रुपये पंचवीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
१ . वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 

उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही . 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 

यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


२ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, ऑक्टोबर ६-१२ , २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 

आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१६/ २३५७/ प्र.क्र . ६०३/ म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की LIFE 
INSURANCE CORPORATION OFINDIA MDO - II यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता 
एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ६,००,००० (रुपये सहा लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक 
शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे . 

१. वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ ते १४ ऑगस्ट २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल. 

२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 

यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 

आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१६/ २३५८ / प्र.क्र . ६०४ / म-१.– महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ परि-२ ) 
च्या कलम ९ (१) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की LIFE 
INSURANCE CORPORATION OFINDIA यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ७,००,००० (रुपये सात लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
१ . वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 

उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही . 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 

यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


२ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING . STATIONERY AND PUBLICATION . PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. PRINTED AT 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


